सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी 
दिल्ली कार्यालयातील पदांचा सुधारीत 
आकृतीबंध 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ ऑगस्ट,२०२०. 


वाचा: १) वि.आ. व प्र.स., महाराष्ट्र सदन, शासन निर्णय- 
विआ/आस्था/प्र.क्र.१४४/२००२/४९७०, दिनांक ७.९.२००२ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. पदनि०६१७/प्र.क्र.२०/ 
आपुक, दिनांक २९.६.२०१७ 

3) वित्त विभागाचे क्र. पदनि-२०१९/प्र.क्र.६६/१९/आपुक, दिनांक 
२४.९.२०१९ चे पत्र व त्यासोबतचे नवीन पदनिर्मिती, पदांचे 
पुनरुज्जीवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी 
करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
दिनांक ११.९.२०१९ रोजी झालेल्या सन २०१९ मधील ७ व्या बैठकीचे 
कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथील शासन 
परिपत्रकांन्वये देण्यात आलेले आहेत. सदर निर्देशानुसार या कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या 
सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. महाराष्ट्र सदन कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर 
ठेवण्यात आला होता. सदर समितीच्या दिनांक ११.९.२०१९ रोजी झालेल्या सन २०१९ मधील ७व्या 
बैठकीत सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयाच्या पदांचा आकृतीबंध मंजूर 
केला आहे. यानुसार आस्थापनेवरील काही पदांचे समायोजन करण्यात आले असून काही पदे व्यपगत 
करण्यात आली आहेत. तसेच पदोन्नतीच्या संधी विचारात घेऊन काही संवर्ग एकत्रित करण्यात आले 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र. ३ प्रमाणे सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन , नवी दिल्ली कार्यालयाच्या ७९ 
नियमित व २ अधिसंख्य अशा एकूण ८१ पदांच्या आकृतीबंधास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्र “अ” नुसार 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सचिव व निवासी आयुक्त , महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
३३ संवर्गापैकी समान वेतनश्रेणीच्या आधारावर ७ संवर्गाचे २ संवर्ग तयार करण्यात आले आहेत. उर्वरीत 
२६ संवर्गात कोणताही बदल न करता एकूण २८ संवर्ग तयार करण्यात आले आहेत. 


ठे. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ११.९.२०१९ रोजीच्या सन २०१९ च्या ७व्या 
बैठकीतील मान्यतेस अनुसरुन सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन कार्यालयातील मंजूर पदांचा 
आढावा घेऊन सहायक व्यवस्थापक (माहिती व तंत्रज्ञान) हा संवर्ग मृत संवर्ग घोषित करण्यात येत असून 
सहायक निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) हे नवीन पद निर्माण करण्यात येत आहे.तसेच लघुटंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) १ पद व लिपिक- टंकेळलखक संवर्गामध्ये ४ पदे नवीन निर्माण करण्यात आली आहे. 


8. कार्यालय अधिक्षक ,वरिष्ठ संपर्क अधिकारी (गुंतवणूक), सहाय्यक व्यवस्थापक व 
राजशिष्टाचार अधिकारी (वरीष्ठ) हे संवर्ग एकत्रित करुन वरीष्ठ सहायक कक्ष अधिकारी हे सुधारीत 
पदनाम देण्यात आले आहे. तसेच स्वागत अधिकारी, संपर्क अधिकारी व राजशिष्टाचार अधिकारी हे 
संवर्ग एकत्रित करुन कनिष्ठ सहायक कक्ष अधिकारी हे सुधारीत पदनाम देण्यात आले आहे. 


प. विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविलेले ७ संवर्ग मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 
या संवर्गामध्ये १७ पदे मंजूर असून त्यापैकी ७ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. सदर ७ कर्मचाऱ्यांचे 
कार्यालयांतर्गत अन्य पदांवर समायोजन करण्यात यावे. दुरध्वनी चाळक पदावरील कर्मचाऱ्याचे 
समायोजन करतांना त्यांची वेतनश्रेणी संरक्षित करण्यात यावी. तसेच दूरध्वनी चालक, जावकस्वार या 
संवर्गातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे लिपिक-टंकलेखक पदावर समायोजन करतांना संबंधितांनी लिपिक- 
टंकलेखक संवर्गासाठी आवश्‍यक असलेली अर्हता धारण करणे आवश्‍यक राहील. 


६. वाहन चालक संवर्गात १२ मंजूर पदे होती. आता सदर संवर्गासाठी ६ पदे मंजूर 
करण्यात आली असून १ अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात आले आहे. सचिव व निवासी आयुक्‍त 
कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक पदांचे सेवाप्रवेश विचारात घेऊन वाहन चालक पदावरील उर्वरित 
कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे लिपिक-टंकलेखक पदावर समायोजन करण्यात यावे. वाहन चालक व खानसामा 
या दोन MITA प्रत्येकी १ असे एकूण २ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आले आहेत. सदर २ पदे 
संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत कार्यरत रहाणार आहेत. त्यामुळे ही पदे अधिसंख्य गणण्यात 
यावीत. सदर पदावरील व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यु इ. कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर सदर 2 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 


पदे निरसित होतीळल.सदर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते सचिव व निवासी आयुक्त कार्यालयाच्या 
लेखाशिर्षाखाली त्या कार्यालयाकडून काढले जाईल. 


७. सहाय्यक व्यवस्थापक -४ पदे ( ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००-- 
ग्रेड पे. रु४४००) व मल्टी टास्क एक्झीक्युटीव्ह -८ (वेतनश्रेणी सचिव व निवासी आयुक्त , महाराष्ट्र 
सदन, नवी दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील वरीष्ठ लिपिक या पदास अनुज्ञेय असलेल्या वेतनश्रेणीतील (६ 
व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु. ५२००-२०२००-ग्रेड पे रु.२४०० ) यानुसार वेतन व भत्ते मिळून 
येणाऱ्या वित्तलब्धी एवढी रक्‍कम प्रदान करुन , सदर १२ पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यास झासन निर्णय 
दिनांक २४.४.२०१२ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. सदर १२ पदापैकी सहाय्यक व्यवस्थापक-१ पद 
व मल्टी टास्क एक्झीक्युटीव्ह-५ पदे असे एकूण ६ पदे मनुष्यबळाच्या मर्यादेत गरजेनुसार बाह्यस्रोताद्वारे 
घेण्यास समितीने मान्यता दिली आहे. तथापि बाह्यस्रोताद्वारे निविदा पध्दतीने मनुष्यबळ घेतांना ते 
योग्य वेतन मिळणारे व योग्य गुणवत्तेचे असावे. 


८. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ११.९.२०१९ रोजीच्या ७ व्या बैठकीतील मान्यतेस 
अनुसरुन सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन कार्यालयातील ७९ नियमित व 2 अधिसंख्य अशी 
एकूण ८१ मंजूर पदे तसेच बाहयस्रोताद्वारे भरण्यात येणारी ६ पदे याबाबतचा तपशिल सोबतच्या 
विवरणपत्र अमध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


र. सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांकरीता होणारा खर्च २०५२ (०४) (०१) निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन (अनिवार्य) (20420923) ०१- 
वेतन या HENS खाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१०. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौ.सं.क्र.४१८/आपुक, दिनांक १८.९.२०१८ व 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ११.९.२०१९ रोजी झालेल्या सन २०१९च्या ७ व्या बैठकीतील 
कार्यवृत्तातील मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =0www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००९१५१७१५५७४६०७ 
असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
SAT | 5 H KA R B HA R | S = Maharashtra, 0 = Government Of Maharashtra, 
JONDHALE विहित टी 40890 नाफकण 
(सतीश जोंधळे ) 
सोबत-विवरणपत्र-अव ब सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
DN: CN = SATISH KARBHARI JONDHALE, C = IN, 


सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 


प्रत, 
१ 


N GMM LS ०८ wW AN 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, आपुक/ व्यय-४ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 

निवड नस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क्र.१२९/२०-अ, दिनांक २४ ऑगस्ट,२०२० चे सहपत्र 


सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आकृतीबंध 


सध्याचा आकृतीबंध सुधारित आकृतीबंध 
अ.क्र. सध्याचे पदनाम ६व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मंजूर पदे || अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर पदे 
संरचना ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
वेतन श्रेणी SY 
La | निवासी आयुक्‍त व सचिव संवर्ग पद aa | | निवासी आयुक्‍त व सचिव संवर्ग पद pa | 
२ आयुक्त (गुंतवणूक व संवर्ग पद aa 2  'आयुक्‍्त(गुंतवणूक व संवर्ग पद aa 
राजशिष्टाचार) राजशिष्टाचार) 
३ अप्पर निवासी आयुक्‍त संवर्ग पद P=] ३ अप्र निवासी आयुक्त संवर्ग पद १ 
गट-अ 
४ "सहायक निवासी आयुक्‍त १५६००-३९१०० | ६६०० ण ४ ।सहायक निवासी आयुक्‍त (सुरक्षा) एस-२३: ६७७००-२०८७०० शि 
(सुरक्षा) 
५ ।सहायक निवासी आयुक्त १५६००-३९१०० ६६०० | ५ सहायक निवासी आयुक्त (संपर्क) एस-२३: ६७७००-२०८७०० शि 
(संपर्क) 
६ सहायक निवासी आयुक्‍त १५६००-३९१०० | ६६०० | ६ सहायक निवासी आयुक्‍त एस-२३: ६७७००-२०८७७०० शि 
(राजशिष्टाचार) (राजशिष्टाचार) 
७ "सहायक व्यवस्थापक (माहिती | १५६००-३९१०० | ६६०० णि ७ सहायक व्यवस्थापक (माहिती व (मृत संवर्ग) “| 
व तंत्रज्ञान) तंत्रज्ञान) 
८ सहायक निवासी आयुक्‍त १५६००-३९१०० | ६६०० | ८ ।सहायक निवासी आयुक्त एस-२३: ६७७००-२०८७०० १ 
(गुंतवणूक) (गुंतवणूक) (नवीन पद) 


अ.क्र सध्याचे पदनाम ६व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मंजूर पदे || अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर पदे 
संरचना ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
वेतन श्रेणी ग्रेडपे 
९ सहायक निवासी आयुक्‍त १५६००-३९१०० ५००० | ९ सहायक निवासी आयुक्‍त एस-१९: ५५१००-१७५१०० शि 
(प्रशासन) (प्रशासन) 
गट-ब 
१० | व्यवस्थापक ९३००-३४८०० ४४०० | a | | 90 | व्यवस्थापक एस-१५: ४१८००-१३२३०० | oa | 
a“ उच्चश्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८०० ४४०० ३ णि उच्चश्रेणी लघुलेखक एस-१५: ४१८००-१३२३०० ३ 
(मराठी/इंग्रजी) (मराठी/इंग्रजी) 
१२ सहायक लेखाधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० | १२ सहायक लेखाधिकारी ( संवर्ग पद) एस-१५: ४१८००-१३२३०० शि 
(संवर्ग पद) 
१३ कार्यालय अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० a १३ | वरीष्ठ सहायक कक्ष अधिकारी | Va-A¥: 32 §00-922¢00 3 
१४ ।वरिष्ठ संपर्क अधिकारी ९३००-३४८०० ४३०० | 
(गुंतवणूक) 
१५ सहाय्यक व्यवस्थापक ९३००-३४८०० ४३०० ३ 
१६ राजगिष्टाचार अधिकारी ९३००-३४८०० ४३०० बि 
(वरिष्ठ) 
१७ निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) ९३००-३४८०० ४३०० शि १४ निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी)  ।एस-१४:३८६००-१२२८०० | oa | 
१८ 'उपलेखापाल ९३००-३४८०० ४२०० i= | १५ ।उपलेखापाल एस-१३: ३५४००-११२४०० |. आ. | 
१९ स्वागत अधिकारी ९३००-३४८०० ४२०० ७ १६ [bMS सहायक कक्ष अधिकारी एस-१३:३५४००-११२४०० ८ 
२० संपर्क अधिकारी ९३००-३४८०० ४२०० a 
२१ राजशिष्टाचार अधिकारी ९३००-३४८०० ४२०० | 


अ.क्र सध्याचे पदनाम ६व्या वेतन आयोगानुसार वेतन | मंजूर पदे | अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर पदे 
संरचना ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
वेतन श्रेणी ग्रेडपे 
२२ लघुटंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) | ५२००-२०२०० । २४०० शि १७ लघुटंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) ।एस-८: २५५००-८११०० १--१ 
नवीन पद) 
गट-क 
२३ ।वरिष्ठ लिपिक/ रोखपाल ५२००-२०२०० २४०० 4 १८ ।वरिष्ठ लिपिक/ रोखपाल एस-८: २५५००-८११०० ४ 
२४ दुरध्वनी चालक ५२००-२०२०० २००० ४ १९ दुरध्वनी चाळक मृत संवर्ग) poe | 
२५ 'लिपिक-टंकलेखक ५२००-२०२०० १९०० षु २० लिपिक-टंकलेखक एस-६: १९९००-६३२०० G48 
नवीन पद) 
२६ 'वाहन चालक ५२००-२०२०० १९०० १२ २१ वाहन चालक एस-६: १९९००-६३२०० ६--१ (अधिसंख्य 
पद) 
गट-ड 
२७ प्लंबर ५२००-२०२०० १९०० हिम २२ प्लंबर मृत संवर्ग) | 8 | 
२८ जावकस्वार ५२००-२०२०० १८०० (= | २३ ।जावकस्वार मृत संवर्ग) poe 
२९ खानसामा ४४४०- ७४४० १६०० ३ २४ ।खानसामा (मृत संवर्ग) एस-३: १६६००-५२४०० अधिसंख्य पद) 
३० नाईक ४४४०- ७४४० १६०० i = | २५ ।नाईक मृत संवर्ग) poe | 
३१ | शिपाई ४४४०- ७४४० १३०० & २६ ।शिपाई एस-१: १५०००-४७६०० & 
३२ 'कक्षबंध परिचारक ४४४०- ७४४० १३०० २६ २७ ।कक्षबंध परिचारक एस-१: १५०००-४७६०० २६ 
३३ सफारईगार ४४४०- ७४४० १३०० & २८ 'सफाईगार मृत संवर्ग) poe 
i ८१ 
(७९ नियमित 
+2 अधिसंख्य) 


टिप:-अ.क्र.२१ वाहन चालक व अ.क्र.२४ खानसामा या दोन संवर्गामध्ये प्रत्येकी १ अशी एकूण २ पदे अधिसंख्य पदे म्हणून गणण्यात यावीत. 
सदर पदे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत कार्यरत रहाणार आहेत. सदर पदावरील व्यक्‍ती सेवानिवृत्त/राजीनामा/मृत्यु इ. 
कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ती पदे निरसित होतील. 


२. तसेच महाराष्ट्र सदन या कार्यालयामध्ये खालील सेवा त्यापुढे दर्शविलेल्या मनुष्यबळाच्या मर्यादेत गरजेनुसार बाह्मस्रोताद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. 


अ.क्र सेवा = 
q सहाय्यक व्यवस्थापक a 
२ मल्टी टास्क एक्झीक्युटीव्ह 4 
एकूण द 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 


SATI S H KA R B HA R | DN: CN = SATISH KARBHARI JONDHALE, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


JONDHALE ह. ता 


Date: 2020.09.15 17:18:13 +05'30' 


(सतिठडा जोंधळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र-ब 


सुधारीत आकृतीबंधामध्ये खालील नमूद एकूण ७ संवर्ग मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. सदर ७ संवर्गामध्ये सध्या एकूण १७ पदे मंजूर 
आहेत. त्यापैकी १० पदे रिक्‍त आहे ती तात्काळ प्रभावाने निरसित होतील. उर्वरित ७ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांचे कार्यालयांतर्गत 
अन्य पदावर समायोजन करण्याबाबत उचित कार्यवाही करण्यात यावी. 


अ.क्र. | पदनाम मंजूर पदे ।कार्यरतपदे  ।रिक्‍्त पदे 
१ सहायक व्यवस्थापक (माहिती व तंत्रज्ञान) १ | q 
दुरध्वनी चालक ४ १ 3 

प्लंबर q | co q 
जावकस्वार १ १ po 

५ खानसामा ३ १ २ 
नाईक काया १ 
सफाईंगार ६ 8 २ 

एकूण | aw | ७ | १0 | 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 


SAT | S H KA R B HA R | DN: CN = SATISH KARBHARI JONDHALE, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


JONDHALE SE eae 


Date: 2020.09.15 17:18:34 +05'30' 


(सतिठा जोंधळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


